वर्ष ८ , अंक १४२ ( ५ ) ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

शुक्रवार , नोव्हेंबर १८ , २०२२ / कार्तिक २७ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक ४२१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ९ .०० 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार , ९ वा मजला , लोकमान्य टिळक मार्ग , 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०२२ . 


अधिसूचना 

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( अध्यापक संवर्गातील आरक्षण ) अधिनियम , २०२१ . 

क्रमांक - संकीर्ण -२०२२ / प्र.क्र .३४ / २०२२ / वैसेवा - २. - ज्याअर्थी , वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी विभागाच्या अधिनस्त वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय , मुंबई तसेच आयुष संचालनालय , मुंबई यांच्यामार्फत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या निकषांनुसार स्थापन 
झालेली राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालये ; भारतीय दंत परिषदेच्या निकषांनुसार स्थापन झालेली शासकीय दंत 
महाविद्यालये ; आणि भारतीय चिकित्सा पध्दती राष्ट्रीय आयोग यांच्या निकषांनुसार स्थापन झालेली शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालये यांचे 
नियंत्रण व व्यवस्थापन केले जाते , तसेच सदरहू महाविद्यालयांचा वैद्यकीय शिक्षणाबरोबरच रुग्ण सेवा पुरविणे , आणि विविध आजारांवरील 
संशोधन हा अविभाज्य भाग असणे ; 


भाग चार- ब - ४२१-१ 


आणि ज्याअर्थी , वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर नियुक्त केले जाणाऱ्या प्राध्यापक , सहयोगी प्राध्यापक 
आणि सहाय्यक प्राध्यापक यांच्या अर्हतेबाबत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने शासन राजपत्रात वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेतील 
विहित निकषांनुसार त्यांनी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मासिके किंवा प्रकाशने यामध्ये किमान संख्येइतके शोधनिबंध प्रकाशित 
करणे अनिवार्य असणे ; 


आणि ज्याअर्थी , राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाच्या दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२० च्या अधिसूचनेनुसार नामनिर्देशन किंवा पदोन्नतीने वरिष्ठ 
अध्यापकीय पदावर नियुक्तीसाठी मान्यताप्राप्त संस्थेमधून “ जैववैद्यकीय संशोधनातील मुलभूत अभ्यासक्रम ” हा संशोधनात्मक अभ्यासक्रम 
पूर्ण करणे अनिवार्य असणे ; 


आणि ज्याअर्थी , पदव्युत्तर शिक्षणाच्या नियमनासाठी , राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने वेळोवेळी विहित केलेल्या निकषांनुसार , शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालयात कोणत्याही विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याने संबंधित विषयात संशोधन करून प्रबंध सादर करणे 
आणि सदर प्रबंधास महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ , नाशिक यांची मान्यता घेणे अनिवार्य असणे ; 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १८ , २०२२ / कार्तिक २७ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात वैद्यकशास्त्रातील विविध विषयांत पीएच . डी . अभ्यासक्रम चालविले जात असणे , 
आणि विद्यार्थ्यांनी संबंधित विषयात संशोधन करून प्रबंध सादर करणे , आणि सदर प्रबंधास महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ , नाशिक 
यांची मान्यता घेणे अनिवार्य असणे ; 


२ 


आणि ज्याअर्थी , भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद , केंद्र शासनाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिनस्थ जैव - तंत्रज्ञान 
विभाग , आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर संस्थांमार्फत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात वैद्यकीय संशोधन करण्याचे प्रस्ताव प्राप्त 
होत असणे आणि विशिष्ट संशोधन प्रकल्पांसाठी अशा संस्थांकडून निधी दिला जात असणे , भारतीय तसेच विदेशी विद्यापीठांशी करार 
करून इतर नामांकित शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांसोबत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमार्फत विविध संशोधनाभिमुख प्रकल्प 
संयुक्तपणे राबविले जात असणे ; 


आणि ज्याअर्थी , सर्व शासकीय दंत महाविद्यालयांमध्ये भारतीय दंत परिषदेच्या निकषांनुसार आणि सर्व शासकीय आयुर्वेद 
महाविद्यालयांमध्ये भारतीय चिकित्सा पध्दती राष्ट्रीय आयोगाच्या निकषांनुसार शैक्षणिक उपक्रमांसह विविध संशोधन प्रकल्प आयोजित 
केले जात असणे आणि ज्याअर्थी महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था , पुणे येथे देखील संशोधन कार्य केले जात असणे ; 


आता त्याअर्थी , महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( अध्यापक संवर्गातील आरक्षण ) अधिनियम , २०२१ ( Mah.XVII of २०२२ ) च्या 
कलम ४ च्या खंड ( ब ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे अधिसूचने सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमधील 
संस्था या संशोधन संस्था म्हणून घोषित करीत आहे आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ मधील तरतुदी सदर संस्थांना लागु होणार नाहीत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . अश्विनी जोशी , 
शासनाचे सचिव . 


अ . क्र . 

( अ ) 


संशोधन संस्थांची नावे 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि संलग्नित रुग्णालय 

१ ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , मुंबई . 

( i ) सर ज . जी समुह रुग्णालय , मुंबई . 

( ii ) सेंट जॉर्जेस रुग्णालय , मुंबई . 

( iii ) गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय , मुंबई . 

( iv ) कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय , मुंबई . 


( v ) नागरी स्वास्थ केंद्र , वांद्रे , मुंबई . 

( vi ) आरोग्य पथक , पालघर , ठाणे . 

२ बै . जी . शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि ससून सर्वोपचार रुग्णालय , पुणे . 

( i ) ट्रॉमा केअर सेंटर , ससून सर्वोपचार रुग्णालय , पुणे . 

( ii ) आरोग्य पथक शिरुर , पुणे . 

३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय , नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १८ , २०२२ / कार्तिक २७ , शके १ ९ ४४ 

“ अनुसूची " 


( i ) अतिविशेषोपचार रुग्णालय , नागपूर . 

( ii ) ट्रॉमा केअर सेंटर , नागपूर . 

( iii ) भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार प्रशिक्षण केंद्र आणि विद्यालय , नागपूर . 

४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय , औरंगाबाद . 


६ 


( iii ) आरोग्य पथक , पैठण , औरंगाबाद . 

५ डॉ . वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , सोलापूर . 


९ 

१० 

११ 


भाग चार- ब - ४२१-२ 


( i ) कर्करोग निदान कक्ष , औरंगाबाद . 

( ii ) अतिविशेषोपचार रुग्णालय , औरंगाबाद . 


( i ) पद्मभुषण वसंतदादा पाटील रुग्णालय , सांगली . 

( ii ) आरोग्य पथक , तासगाव , सांगली . 

७ 

स्वा.रा. ती . ग्रा . शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय , अंबाजोगाई 

८ इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय , नागपूर . 


( i ) श्री . छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय , सोलापूर . 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , मिरज . 


डॉ . शं . च . शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय , नांदेड . 

श्री . भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सर्वोपचार रुग्णालय , धुळे . 

श्री . वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय , यवतमाळ . 

( i ) अतिविशेषोपचार रुग्णालय , यवतमाळ . 


३ 


( ब ) 


( क ) 


ड ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १८ , २०२२ / कार्तिक २७ , शके १ ९ ४४ 

१२ राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , कोल्हापूर . 

( i ) छ . प्रमिलाराजे रुग्णालय , कोल्हापूर . 


( ii ) ट्रॉमा केअर सेंटर , कोल्हापूर . 

१३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय , अकोला . 


( i ) अतिविशेषोपचार रुग्णालय , अकोला . 

१४ श्री . विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय , लातूर . 


( i ) अतिविशेषोपचार रुग्णालय , लातूर . 

१७ 

१५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय , गोंदिया . 
१६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णलय , चंद्रपूर . 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय , जळगाव . 
१८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय , बारामती . 
१ ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय , नंदुरबार . 
२० शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय , अलिबाग . 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय , सिंधुदुर्ग . 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय , सातारा . 

२१ 

२२ 

२३ 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय , उस्मानाबाद . 

२४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय , परभणी . 

२५ 

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर अतिविशेषोपचार , वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संस्था , नागपूर . 
शासकीय दंत महाविद्यालय आणि संलग्नित रुग्णालय . 

शासकीय दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालय , मुंबई . 

शासकीय दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालय , औरंगाबाद . 
शासकीय दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालय , नागपूर . 
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय आणि संलग्नित रुग्णालय . 
रा . आ . पोदार शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय , वरळी , मुंबई . 
( i ) म . आ . पोदार आयुर्वेद रुग्णालय , वरळी , मुंबई . 
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय आणि रुग्णालय , नांदेड . 

१ 

२ 

३ 

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय आणि रुग्णालय , उस्मानाबाद . 

४ 

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय आणि रुग्णालय , नागपूर . 

५ शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय आणि रुग्णालय , जळगांव . 

६ 

७ 

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय आणि रुग्णालय , बारामती . 
शासकीय होमिओपॅथीक महाविद्यालय आणि रुग्णालय , जळगांव . 
शासकीय परिचर्या महाविद्यालय आणि सलंग्नित रुग्णालय . 


१ 


२ 

३ 


१ 

२ 

३ 

४ 


परिचर्या शिक्षण संस्था , मुंबई . 

बी . एस . स्सी . नर्सिंग महाविद्यालय , सर ज . जी . रुग्णालय , मुंबई . 


परिचर्या महाविद्यालय , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , नागपूर . 

परिचर्या महाविद्यालय , डॉ . शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , नांदेड . 


( इ ) 
( फ ) 


६ 


भाग चार - ब - ४२१-२अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १८ , २०२२ / कार्तिक २७ , शके १ ९ ४४ 

परिचर्या महाविद्यालय , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , औरंगाबाद . 

परिचर्या महाविद्यालय , बै . जी . शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , पुणे . 


महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था , पुणे . 

वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त भविष्यात स्थापन होणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्था व रुग्णालय . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . अश्विनी जोशी , 
शासनाचे सचिव . 


५ 


وں 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १८ , २०२२ / कार्तिक २७ , शके १ ९ ४४ 

MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


Gokuldas Tejpal Hospital Campus , 9th Floor Lokmanya Tilak Road , 
Mumbai 400 001 , Dated 17th November , 2022 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA EDUCATIONAL INSTITUTIONS ( RESERVATION IN TEACHERS CADRE ) ACT , 2021 . 

No.- Misc . - 2022 / Ch . No. 34 / 2022 / Medical Services - 2.- Whereas , Medical Education and Drugs 
Department through the Directorate of Medical Education and Research , Mumbai and the Directorate 
of Ayush , Mumbai controls and manages the Government Medical Colleges and Hospitals in the State 
which are established as per the norms of the National Medical Commission ; Government Dental 
Colleges which are established as per the norms of the Dental Council of India and the Government 
Ayurved Colleges which are established as per the norms of the National Commission for Indian 
Systems of Medicine to facilitate medical education and patient services and these colleges also have 
an integral role to engage in research on various diseases ; 


And whereas , National Medical Commission has prescribed criteria of eligibility of the Professors , 
Associate Professors and Assistant Professors to be appointed on the establishments of Medical 
colleges and Hospitals , as per the notifications published from time to time in the Official Gazette , 
it is mandatory to publish minimum number of research papers in the accredited national and 
international magazines or journals ; 


And whereas , for appointment on senior teaching posts by the way of nomination or promotion , 
it has been made mandatory by the National Medical Commission vide Notification dated the 12th 
February 2020 , to complete a research course namely " The Basic Course in Biomedical Research " 
from the accredited institutions ; 


And whereas , for regulation of post - graduate studies , as per norms prescribed by the National 
Medical Commission , from time to time , it is mandatory for a student of post - graduate studies , in 
any subject in the Government Medical College , to carry out research in the concerned subject 
and submit thesis and it is mandatory to get the thesis approved by the Maharashtra University of 
Health Science , Nasik ; 


And whereas , the Ph . D. courses are also conducted in the Government Medical Colleges in 
various subjects of medicine , and it is mandatory for students to carry out research in the concerned 
subject and submit thesis there of and it is also mandatory to get the thesis approved by the 
Maharashtra University of Health Science , Nasik ; 


And whereas , the Government Medical Colleges have received proposals to carry out research 
in many subjects from the Indian Council of Medical Research , Bio - technology Department under 
the Science and Technology Department of the Central Government and other institutions of the 
Central as well as State Government related to medical research and funds are provided from these 
institutions for specific research projects . The Government Medical Colleges have also conducted 
various research oriented projects jointly by entering into agreements with Indian as well as foreign 
Universities with other reputed educational and research institutions ; 


And whereas , in all the Government Dental Colleges various research projects are conducted 
along with educational activities as per the norms of the Dental Council of India and in all the 
Government Ayurvedic Colleges , as per the norms of National Commission for Indian Systems of 
Medicine and whereas research activities are also performed in Maharashtra Institute of Mental 
Health , Pune ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १८ , २०२२ / कार्तिक २७ , शके १ ९ ४४ 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( b ) of section 4 of the Maharashtra 
Educational Institutions ( Reservations Teachers Cadre ) Act , 2021 ( Mah.XVII of 2022 ) the Government 
of Maharashtra hereby declares that the names of institutions mentioned in the SCHEDULE 
appended to this notification are the research institutions and the provisions of section 3 of the said 
Act shall not apply to those institutions . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . ASHWINI JOSHI , 
Secretary to Government . 


८ 


Sr. No. 

( A ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 

9 

10 


11 


12 


13 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १८ , २०२२ / कार्तिक २७ , शके १ ९ ४४ 

SCHEDULE 


Name of the Research Institutions 


Government Medical College & Affiliated Hospital 
Grant Government Medical College , Mumbai . 

( i ) Sir J.J. Hospital , Mumbai . 

( ii ) Sent Georges Hospital , Mumbai . 

( iii ) Gokuldas Tejpal Hospital , Mumbai . 

( iv ) Kama & Albles Hospital , Mumbai . 

( v ) Urban Health Center , Bandra , Mumbai . 


( vi ) Health Squad , Palghar , Thane . 

B.J. Government Medical College and Sasoon Hospital , Pune . 

( i ) Trauma Care Centre Sasoon , Pune . 


( ii ) Health Training Center , Shirur , Pune . 

Government Medical College and Hospital , Nagpur . 

( i ) Super Specialty Hospital , Nagpur . 

( ii ) Trauma Care Centre , Nagpur . 

( iii ) Physiotherapy and Occupationaltherapy Training Centre and School , Nagpur . 
Government Medical College and Hospital , Aurangabad . 

( i ) Cancer Hospital , Aurangabad . 

( ii ) Super Specialty Hospital , Aurangabad . 

( iii ) Health Squad , Paithan , Aurangabad . 

Dr. Vaishanpayan Smruit Government Medical College and Hospital , Solapur . 


( i ) Shri . Chatrapati Shivaji Maharaj Sarvopachar Hospital , Solapur . 

Government Medical College , Miraj . 

( i ) Padmabhushan Vasantdada Patil Hospital , Sangli . 

( ii ) Health squad , Tasgaon , Sangli . 

Swami Ramanand Tirth Rural Government Medical College and Hospital , 
Ambajogai . 


Indira Gandhi Government Medical College and Hospital , Nagpur . 

Dr. Shankarrao Chavhan Government Medical College and Hospital , Nanded . 
Shri . Bhausaheb Hire Government Medical College and Sarvopchar Hospital , 
Dhule . 

Shri . Vasantrao Naik Government Medical College and Hospital , Yavatmal . 
( i ) Super Specialty Hospital , Yavatmal . 

Rajshri Chhatrapati Shahu Maharaj Government Medical College , Kolhapur . 
( i ) Chhatrapati Pramilaraje Hospital , Kolhapur . 

( ii ) Trauma Care Centre , Kolhapur . 

Government Medical College and Hospital , Akola . 
( i ) Super Specialty Hospital , Akola . 


( B ) 


( C ) 


( D ) 


( E ) 

( F ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १८ , २०२२ / कार्तिक २७ , शके १ ९ ४४ 

Shri Vilasrao Deshmukh Government Medical College and Hospital , Latur . 

( i ) Super Specialty Hospital , Latur . 

15 

Government Medical College and Hospital , Gondia . 

16 

17 

18 

19 

Government Medical College and Hospital , Chandrapur . 
Government Medical College and Hospital , Jalgoan . 
Government Medical College and Hospital , Baramati . 
Government Medical College and Hospital , Nandurbar . 
Government Medical College and Hospital , Alibagh . 
Government Medical College and Hospital , Sindhudurga . 
Government Medical College and Hospital , Satara . 

20 

21 

22 

23 

Government Medical College and Hospital , Osmanabad . 

24 Government Medical College and Hospital , Parbhani . 

25 

Dr. Babasaheb Ambedkar Super Speciality Institute of Medical Education and 
Research ( BASIMER ) , Nagpur . 

Government Dental College and affiliated Hospital . 

Government Dental College and Hospital , Mumbai . 
Government Dental College and Hospital , Aurangabad . 
Government Dental College and Hospital , Nagpur . 
Government Ayurved College and affiliated Hospital , 
R.A. Poddar Government Ayurved College , Warali , Mumbai . 


14 


1 

2 

3 


1 


2 

3 

4 

5 


6 

7 


1 

2 

3 

4 

5 

6 


( i ) M.A Poddar Ayurved Hospital , Warali , Mumbai . 
Government Ayurved College and Hospital , Nanded . 
Government Ayurved College and Hospital , Osmanabad . 
Government Ayurved College and Hospital , Nagpur . 
Government Ayurved College and Hospital , Jalgaon . 
Government Ayurved College and Hospital , Baramati . 
Government Homeopathic College and Hospital , Jalgaon . 
Government Nursing College and affiliated Hospital . 
Nursing Education Institute , Mumbai . 


B.Sc. Nursing College , J.J. Hospital , Mumbai . 

Nursing College , Government Medical College , Nagpur . 

Nursing College , Dr. Shankarrao Chavhan Medical College , Nanded . 

Nursing College , Government Medical College , Aurangabad . 

Nursing College , B.J. Government Medical College , Pune . 

Maharashtra Institute of Mental Health , Pune . 

All Educational Institutes and Hospitals to be established under Administrative 
control of Medical Education Department . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . ASHWINI JOSHI , 
Secretary to Government . 


९ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


